श्रीमती प्रणाळी प्रताप पाटील, मुख्य लिपीक, 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी यांचे 
कार्यालय, मुंबई शहर यांना मुख्य लिपीक पदाच्या 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेशा क्र.व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.३८४/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- (१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे आदेशा क्र. आस्था/तदर्थ पदोन्नती/२०१५-६०७, 
दि. १७/०६/२०१५ 
(२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे आदेशा क्र. २/आस्था-०१/पदोन्नती/२०२१/१०३४, 
दि. १२/१०/२०२१ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे दि. ०७/०६/२०२३ रोजीचे पत्र 


आदेठा 


श्रीमती प्रणाली प्रताप पाटील, वरिष्ठ लिपीक (सेवाजेष्ठता क्रमांक Yo सेवाजेष्ठता यादी 
दि. ३१/१२/२०१२) यांना व्यवसाय शिक्षण व प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई यांच्या दि. २०.०३.२०१४ 
रोजीच्या आदेशान्वये दि. १३.०२.२०१३ पासून पर्यवेक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे. त्यामुळे त्यांचा सन २०१५-१६ रोजीच्या अंतिम निवडसूचीमध्ये समावेहा होणे आव्यक 
होते. परंतु दि. ३१.१२.२०१४ अखेरची सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द न झाल्यामुळे सदरची बाब अद्ययावत 
झाली नसल्याने त्यांचा अंतिम निवडसूची मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा सन 
२०१५ मध्ये पदोन्नतीकरिता विचार न होता त्यांना सेवाकनिष्ठ असलेल्या श्रीमती हरमलकर तत्का. 
वरिष्ठ लिपीक (इ.मा.व.) (सेवाजेष्ठता क्र ६३) यांना प्रमुख लिपीक पदावर खुल्या प्रवर्गातून तदर्थ 
पदोन्नती संदर्भ क्र. (१) येथील आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने श्रीम. पाटील, मुख्य 
लिपीक, यांना सेवाकनिष्ठ असलेल्या श्रीम. हरमळकर यांचा प्रमुख लिपीक पदाच्या पदोन्नतीचा 
मानीव दिनांक देण्याची विनंती संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या 
संदर्भ क्र. (३) पत्रान्वये शासनास केली आहे. 


शासन Sea क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.३८४/व्यशि-१ 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या संदर्भ 
१) येथील आदेशान्वये बृहन्मुंबईतील संस्था/कार्यालयात कार्यरत असलेल्या गट-क संवर्गातील 
विभागीय पदोन्नती समितीने सेवाज्येष्ठतेनुसार शिफारस केलेल्या वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची प्रमुख लिपीक या पदावर तदर्थ पदोन्नती करण्यात आली होती. सदर तदर्थ पदोन्नतीमध्ये 
श्रीम. एम.एम. हरमलकर यांना प्रमुख लिपीक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. संदर्भ क्र (२) 
येथील आदेशान्वये श्रीम. हरमलकर यांना प्रमुख लिपीक पदावर देण्यात आलेल्या तदर्थ पदोन्नती दि. 
०१/०९/२०१९ रोजी नियमित केली आहे. 
ढं. श्रीम. प्रणाली प्रताप पाटील यांना प्रमुख लिपीक पदासाठी खाळील विवरणापत्रानुसार 
त्यांना सेवा कनिष्ठ असलेल्या श्रीम. हरमलकर यांचा मुख्य लिपीक पदाच्या नियमित पदोन्नतीचा 
दिनांक हा मानीव दिनांक देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वरिष्ठ लिपीक सेवा कनिष्ठ कर्मचारी व wy लिपीक 
कर्मचा-याचे त्यांना देण्यात आलेला पदावरील 
नाव प्रमुख लिपीक पदावरील पदोन्नतीचा मानीव 
नियमित पदोन्नतीचा दिनांक दिनांक 
शो श्रीम. प्रणाली श्रीमती. एम.एम. हरमळकर दि. ०१/०९/२०१९ 
प्रताप पाटील दि. ०१/०९/२०१९ 
४. श्रीम. प्रणाली प्रताप पाटील यांना प्रमुख लिपीक पदावरील मानीव दिनांक हा सेवाज्येष्ठता 


व वेतननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा. तसेच श्रीम. पाटील यांची प्रमुख लिपीक पदावरील मानीव 
दिनांक ०१/०९/२०१९ पासून काल्पनिक वेतननिश्चिती करुन, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना प्रमुख 
लिपीक पदावरील प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील. 


चु. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२०९१२४८२६७१०३ असा आहे. हा आदेशा 
डीजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SKILL EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


20=12a2d958f75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a9 1 e69f77d8b9422 


2ab9dc13c, postalcode=400032, 


‘Maharashti 
S H | VT A \ R E INumber=41 5BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE 
23F47DAF8D647AESA, PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Date: 2024.02.09 15:44:41 +05'30° 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
3) निवड नस्ती (व्यशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


